RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No.MH/MR/South-322/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक १०० ] 


गुरुवार, फेब्रुवारी २०, २०१४ / फाल्गुन १, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १ ९ ८६ . 

क्रमांक ग्रासंक . १ ९१४ / २५ / प्र.क्र . १८ / ग्रा.सं. ४.- ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील तरतुदीनुसार श्री. ज. ल. देशपांडे, यांची 
शासन निर्णय , क्रमांक ग्रासंक. १०० ९ / २१० / प्र.क्र . ४२६२/ ग्रा.सं. ३, दिनांक ३० जुलै २०० ९ अन्वयेजिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई 
उपनगर येथे अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

श्री . ज . ल. देशपांडे यांनी त्यांच्यादिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ च्या अर्जान्वये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा 
दिला असून त्यांचा राजीनामा दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ ( म.नं. ) पासून स्वीकृत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महादेव जोगदंड , 
कक्ष अधिकारी . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३२-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


